वाचा :- 


महसूल व वन विभाग 


एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ 
(सीपीटीपी-७) अंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या 
परिविक्षाधीन नायब तहसीलदार (गट-ब 
राजपत्रित) यांना महसुली विभाग वाटप करुन 
पदस्थापना देणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 


शासन आदेशा क्रमांकः सीपीटी-२०२४/प्र.क्र.३९/ई-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-१२ जुले, २०२४. 


१) शासन अधिसुचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 
दि.२०.०१.२०१४ 
२) शासन अधिसुचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-०५१४/प्र.क्र.२०/१८-ब, 
दि.०७.११.२०१५ 
३) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. टिआरएन-०२२४/प्र.क्र.२२/प्रशि-३, दि.१५.०२.२०२४ व 
दि.२६.०३.२०२४ 


शासन आदेठा:- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा परिक्षा-२०१९ च्या अंतिम निकालाच्या आधारावर 
शिफारस प्राप्त ठरलेल्या परिविक्षाधीन नायब तहसीळदार (गट ब, राजपत्रित) उमेदवारांच्या एकत्रित 
परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या परिविक्षाधीन नायब तहसीलदार (गट ब, 
राजपत्रित) उमेदवारांची तात्पुरती ज्येष्ठता सामान्य प्रशासन विभागाने वाचा- ३ येथील दि.२६.०३.२०२४ 
रोजीच्या पत्रान्वये निश्चित केलेली आहे. 


२. त्यानुषंगाने एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ (सीपीटीपी-७) अंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या 
८५ परिविक्षाधीन नायब तहसीलदार (गट-ब) यांना पुढीलप्रमाणे महसुळी विभाग वाटप करुन पदस्थापना 


देण्यात येत आहे. 
अ. | सा.प्र.वि. अधिकाऱ्याचे नांव वाटप करण्यात पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र. | ने निश्चित आलेला 
केलेला महसूली विभाग 
ज्ये. क्र. 
haa २ ३ ae ६ 
भे शि श्री. महेश संतोष देशमुख पुणे नायब तहसीलदार (संगायो), तहसिल 
कार्यालय गगनबावडा, जि. कोल्हापुर 
२ २ श्री. अभिजित केलासरिंग पुणे नायब तहसीलदार (महसूल), तहसिल 
हजारे कार्यालय विटा, जि. सांगली 
३ ३ श्री. तुषार लक्ष्मण गुंजवटे पुणे निवासी नायब तहसीलदार, तहसिल 
कार्यालय कोरेगाव, जि. सातारा 


शासन Beat क्रमांकः सीपीटी-२०२४/प्र.क्र.३९/ई-९ 


अ. । सा.प्र.वि. अधिकाऱ्याचे नांव वाटप करण्यात पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र. | ने निश्चित आलेला 
केलेला महसूली विभाग 
ज्ये. क्र. 
8 8 श्री. कल्याण आसाराम | छ. संभाजीनगर | नायब तहसीलदार (महसूल-१), तहसिल 
काळदाते कार्यालय मंठा, जि. जालना 
५ पु श्री. अमोल सदाशिव शिदे कोकण-२ । निवासी नायब तहसीलदार, तहसिल 
कार्यालय मुरबाड, जि. ठाणे 
& द श्री.मंगेश दडारथ साबळे छ. संभाजीनगर | नायब तहसीलदार (महसूल-२), तहसिल 
कार्यालय जाफ्राबाद, जि. जालना 
७ ७ श्री.संदीप अण्णासाहेब पुणे निवासी नायब तहसीलदार, तहसिल 
चव्हाण कार्यालय हातकणंगले, जि. कोल्हापुर 
८ ८ श्री.प्रविण नारायणराव अमरावती नायब तहसीलदार, उपविभागीय 
देशमुख अधिकारी कार्यालय मेहकर, जि. बुलडाणा 
९ ९ श्री. रामेश्वर ठाशिकांत | कोकण-२ निवासी नायब तहसीलदार, तहसिल 
बीडवई कार्यालय अंधेरी पश्चिम उपनगरे, जि. मुंबई 
उपनगर 
१० शिंगी श्री.शैलेशा मुरलीधर | छ. संभाजीनगर | नायब तहसीलदार (महसूल-२), तहसिल 
निकम कार्यालय चाकुर, जि. लातुर 
११ शि श्री.आशिष बापूराव खोमणे | कोकण-२ । नायब तहसीलदार  (अति/निष्का), 
कार्यालय चेंबुर पुर्व उपनगरे (श्री. पांढरे 
यांच्या बदलीने रिक्‍त पदावर) 
१२ १२ श्री.रविद्र बाळासाहेब | अमरावती । नायब तहसीलदार, उपविभागीय 
भाबड अधिकारी कार्यालय अकोला, जि. अकोला 
93 93.0 att. egret शिवाजी पुणे नायब तहसीलदार, उपविभागीय 
निकम अधिकारी कार्यालय करवीर, जि. 
कोल्हापुर 
१४ १४ श्री.मयुर तुळशीराम पुणे निवासी नायब तहसीलदार, तहसिल 
बनसोडे कार्यालय वेल्हे, जि. पुणे 
१५ १५ a rarest बालाजी | छ. संभाजीनगर | नायब तहसीलदार (महसुल-२), तहसिल 
जाकापुरे कार्यालय धर्माबाद, जि. नांदेड 
१६ १६ श्री.विजय साहेबराव पुणे निवासी नायब तहसीलदार, तहसिल 
साळुंखे कार्यालय विटा, जि. सांगली 
१७ १७ श्री.योगेठा राजाराम नाशिक निवासी नायब तहसीलदार, तहसिल 
पाटील कार्यालय चोपडा, जि. जळगाव 
१८ १८ श्रीअनिकेत रामरतन| अमरावती नायब तहसीलदार, उपविभागीय 
पुंडकर अधिकारी कार्यालय अकोट, जि. अकोला 
१९|। १९  । श्री.देवेद्र सतिश pes नाशिक निवासी नायब तहसीलदार, तहसिल 


कार्यालय नांदगांव, जि. नाशिक 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः सीपीटी-२०२४/प्र.क्र.३९/ई-९ 


अ. | सा.प्र.वि. अधिकाऱ्याचे नांव वाटप करण्यात पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र. | ने निश्चित आलेला 
केलेला महसूली विभाग 
ज्ये. क्र. 
२० २० श्री. अक्षय गंगाधर नागे अमरावती नायब तहसीलदार (महसूल), तहसिल 
कार्यालय बार्शीटाकळी, जि. अकोला 
२१ २१ श्री. दिग्विजय दिलीप नाशिक नायब तहसीलदार (संगायो), तहसील 
पाटील कार्यालय पाथर्डी, जि. अहमदनगर 
२२ २२ श्री.प्रितम अशोक ठोबरे नाशिक नायब तहसीलदार (संगायो), तहसील 
कार्यालय कर्जत, जि. अहमदनगर 
२३ २३ श्री.नकुल शंकर पोळेकर कोकण-२ नायब तहसीलदार (निवडणुक), तहसिल 
कार्यालय सुधागड, जि. रायगड 
२४ २४ श्री. बाळासाहेब बाबासाहेब नाशिक नायब तहसीलदार (महसूल), तहसिल 
मुळे कार्यालय राहाता, जि. अहमदनगर 
२५ २५  । श्री.नरेंद्र दत्तात्रय शिदे कोकण-२  । नायब तहसीलदार (अति/निष्का), भांडूप, 
पुर्व उपनगरे 
२६ २६ श्री.श्रीनिवास बळवंतराव कोकण-२ नायब तहसीलदार, उपविभागीय 
जांभळे अधिकारी कार्यालय अंधेरी, पश्चिम 
उपनगरे, जि. मुंबई उपनगर 
२७ २७ श्री. नितीन कांतीळाळ |  कोकण-१ नायब तहसीलदार (संगायो), तहसिल 
हरड कार्यालय तलासरी, जि. पालघर 
२८ २८ श्री. प्रमोद निवृत्ती सावंत नाशिक नायब तहसीलदार (महसूल), तहसिल 
कार्यालय अकोले, जि. अहमदनगर 
२९ २९ श्री. अभिजित प्रदीप शिंदे कोकण-२ नायब तहसीलदार (अति/निष्का), चेंबुर, 
पुर्व उपनगरे (श्री. संजय गरुड यांच्या 
बदलीने रिक्‍त झालेल्या पदावर) 
३० | 30 श्री. अभिलाष महादेव | छ. संभाजीनगर | नायब तहसीलदार (महसूल-२), तहसिल 
जगताप कार्यालय अहमदपुर, जि. लातुर 
३१ ३१ श्री.अमित शिवाजी पाटील कोकण-२ नायब तहसीलदार, उपविभागीय 
अधिकारी कार्यालय महाड, जि.रायगड 
३२ ३२ श्री. आशिष अरुणकुमार नागपूर नायब तहसीलदार (नियमित), तहसिल 
तलेवार कार्यालय ब्रम्हपुरी, जि. चंद्रपुर 
३३ 33 श्री.गणेश लक्ष्मण भानावसे नाशिक नायब तहसीलदार (संगायो), तहसिल 
कार्यालय अहमदनगर, जि. अहमदनगर 
३४ ३४ श्री.अतुल श्रीराम काटे कोकण-२ नायब तहसीलदार  (अति/निष्का), 
कार्यालय मुलुंड पुर्व, जि. मुंबई उपनगर 
३५ ३५ श्री.प्रविण दिळीप जाधव । छ. संभाजीनगर | नायब तहसीलदार (महसूल-१), तहसिल 


कार्यालय भूम, जि. धाराशिव 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन Beat क्रमांकः सीपीटी-२०२४/प्र.क्र.३९/ई-९ 


अ. । सा.प्र.वि. अधिकाऱ्याचे नांव वाटप करण्यात पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र. | ने निश्चित आलेला 
केलेला महसूली विभाग 
ज्ये. क्र. 
३६ ३६ श्रीमती गौरी तानाजी कट्टे नाशिक नायब तहसीलदार (महसूल), तहसिल 
कार्यालय शेवगाव, जि. अहमदनगर 
३७ ३७ TL AHI अनिल चव्हाण अमरावती नायब तहसीलदार (महसूल), तहसिल 
कार्यालय मोताळा, जि. बुलडाणा 
३८ ३८ श्री. प्रशांत प्रकाहाप्पा | छ. संभाजीनगर | नायब तहसीलदार (निवडणुक), तहसिल 
कावरे कार्यालय केज, जि. बीड 
३९ ३९ श्री.अमोल महादेव नरुटे । छ. संभाजीनगर | नायब तहसीलदार (निवडणुक), तहसिल 
कार्यालय पाटोदा, जि. बीड 
४० ४० श्रीमती क्र्तुजा TAT मोरे कोकण-२ नायब तहसीलदार  (अति/निष्का), 
कार्यालय भांडुप पुर्व उपनगरे, जि. मुंबई 
उपनगर (श्री.जाधव यांच्या बदलीने रिक्‍त 
झालेल्या पदावर) 
४१ ४१ श्री.प्रविण रोहिदास पुणे नायब तहसीलदार (संगायो), तहसिल 
कोटकर कार्यालय वाळवा, जि. सांगली 
४२ ४२ श्रीमती निलम महाविरचंद | छ. संभाजीनगर | नायब तहसीलदार (रोहयो), जिल्हाधिकारी 
add कार्यालय जालना, जि. जालना 
४३ | ४३  । श्रीमती राजश्री राम भोसले | छ. संभाजीनगर | नायब तहसीलदार (महसूल-२), तहसील 
कार्यालय उदगीर, जि. लातुर 
४४ ४४ श्री. Fear दिलीप अनारसे पुणे निवासी नायब तहसीलदार, तहसिल 
कार्यालय कडेगाव, जि. सांगली 
४५ ४५ श्री.वेजयकुमार हाशिकांत | छ. संभाजीनगर | नायब तहसीलदार (महसूल-१), तहसील 
बाडकर कार्यालय परंडा, जि. धाराशिव. 
४६ ४६ । श्री.मनोज राजेंद्र माने कोकण-२ । नायब तहसीलदार (महसूल), तहसील 
कार्यालय श्रीवर्धन, जि. रायगड 
४७ ४७ श्रीमती विशाखा afar) छ. संभाजीनगर | नायब तहसीलदार (संगायो), तहसिल 
बलकवडे कार्यालय धाराशीव, जि. धाराशीव 
४८ | ४८ श्रीमती सिमा सदाशिव| कोकण-१ । नायब तहसीलदार (महसूल), तहसील 
पुजारी कार्यालय डहाणू, जि. पालघर 
४९ ४९ श्री.अनुप नागनाथ गिरी नाशिक नायब तहसीलदार (महसूल), तहसिल 
कार्यालय संगमनेर, जि. अहमदनगर 
yo} ५० | श्रीमती सुषमा बबन रेडके | छ. संभाजीनगर | नायब तहसीलदार, उपविभागीय 
अधिकारी कार्यालय भूम, जि. धाराशिव 
५१ ५१ श्रीमती स्नेहळ दिपक अमरावती नायब तहसीलदार (संगायो), तहसिल 
देशमुख कार्यालय अमरावती, जि. अमरावती 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन Bear क्रमांकः सीपीटी-२०२४/प्र.क्र.३९/ई-९ 


अ. | सा.प्र.वि. अधिकाऱ्याचे नांव वाटप करण्यात पदस्थापनेचे ठिकाण 

क्र. ने निश्चित आलेला 
केलेला महसूली विभाग 
ज्ये. क्र. 

42 42 श्रीमती प्रगती जीवन कट्टे | छ. संभाजीनगर | नायब तहसीलदार (निवडणुक), 
जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड, जि. 
नांदेड 

५३ ५३ श्री.संदीप भारत पाटील पुणे नायब तहसीलदार (महसूल), तहसिल 
कार्यालय मिरज, जि. arrest 

ys} ५४ श्री. सुरज गोरख कुमावत | छ. संभाजीनगर | नायब तहसीलदार (महसूल-२), तहसिल 
कार्यालय वैजापुर, जि. छ. संभाजीनगर 

प्५ ५५ श्री.विकास विश्वनाथ शिदे अमरावती नायब तहसीलदार (संगायो), तहसिल 
कार्यालय संग्रामपुर, जि.बुलडाणा 

५६ ५६ श्रीमती अमृता अशोक नागपुर नायब तहसीलदार (नियमित), तहसिल 

सुतार कार्यालय सालेकसा, जि. गोंदिया 

५७ ५७ श्री.नेखील किसन घाडगे | छ. संभाजीनगर | नायब तहसीलदार (महसूल-१), तहसिल 
कार्यालय fords, जि. परभणी 

GL ५८ श्रीमती कांचन लक्ष्मण । छ. संभाजीनगर | नायब तहसीलदार (रोहयो), जिल्हाधिकारी 

जाधव कार्यालय धाराशिव, जि. धाराशिव 

4Q ५९ श्रीमती पुजा भगवान गोरे | छ. संभाजीनगर । नायब तहसीलदार (संगायो), तहसिल 
कार्यालय परंडा, जि. धाराशिव 

६० ६० श्रीमती त्रच्तुजा दडरथ अमरावती नायब तहसीलदार (महसूल), तहसिल 

पारखे कार्यालय शेगाव, जि. बुलडाणा 

६१ ६१ श्री.रविंद्र पांडुरंग सानप पुणे नायब तहसीलदार (महसूल), तहसिल 
कार्यालय बार्शी, जि. सोलापुर 

६२ ६२ | Sac स्वप्ना श्रीकृष्णा नागपुर सहाय्यक अधिक्षक (सामान्य), 

दारुणकर जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा, जि. वर्धा 

६२३ ६३ श्रीमती पुजा जयवंत | छ. संभाजीनगर | नायब तहसीलदार (महसूल-२), तहसिल 

पाटील कार्यालय वाशी, जि. धाराशिव 

६४ ६४ श्री.मंगेड सुरेडा तुमराम नागपुर नायब तहसीलदार (निवडणूक), तहसिल 
कार्यालय नरखेड, जि. नागपुर 

६५ ६५ । श्रीमती चारुशिळा| अमरावती । नायब तहसीलदार (ama, तहसिल 

तुकाराम चौधरी कार्यालय देऊळगाव राजा, जि. बुलडाणा 

६६ ६६ श्रीमती उत्कर्षा गंगाधर | छ. संभाजीनगर | नायब तहसीलदार (महसूल-२), तहसिल 

जाधव कार्यालय परंडा, जि. धाराशिव 

६७ ६७ श्रीमती प्राजक्ता सुरेश अमरावती नायब तहसीलदार (निवडणुक), तहसिल 

बारसे कार्यालय मोताळा, जि. बुलडाणा 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन Beat क्रमांकः सीपीटी-२०२४/प्र.क्र.३९/ई-९ 


अ. । सा.प्र.वि. अधिकाऱ्याचे नांव वाटप करण्यात पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र. | ने निश्चित आलेला 
केलेला महसूली विभाग 
ज्ये. क्र. 
६८ ६८ श्रीमती रोहिनी अजुंन पुणे नायब तहसीलदार (संगायो), तहसिल 
गायगोपाल कार्यालय पन्हाळा, जि. कोल्हापुर 
६९ ६९ श्री.प्रशांत नामदेव नागपुर नायब तहसीलदार (नियमित), तहसिल 
गोविंदवार कार्यालय सावनेर, जि. नागपुर 
७० | ७०  । श्रीमती पुजा भानुदास| कोकण-२ | नायब तहसीलदार  (अति/निष्का), 
वळकुंदे कार्यालय चेंबुर, पुर्व उपनगरे, जि. मुंबई 
उपनगर (श्री. नाचण यांच्या बदलीने Rat 
झालेल्या पदावर) 
७१ ७१ श्रीमती सिमा भिकाजी | छ. संभाजीनगर | नायब तहसीलदार, उपविभागीय 
कांदे अधिकारी कार्यालय कळमनुरी, जि. 
हिंगोली 
७२ ७२ श्री.अजय संजय पाटील पुणे नायब तहसीलदार (निवडणुक), तहसिल 
कार्यालय शिरोळ, जि. कोल्हापुर 
(93 (93 श्रीमती सोनाळी मनोहर अमरावती निवासी नायब तहसीलदार, तहसिल 
भाजीभाकरे कार्यालय खामगाव, जि. बुलडाणा 
७४ ७४ श्रीमती वैष्णवी दिलीप पुणे नायब तहसीलदार (महसूल), तहसिल 
पुजारी कार्यालय कडेगाव, जि. सांगली 
७५ | ७५ श्री. सुनिळ wert) leu. । नायब तहसीलदार (निवडणुक), १८३ 
कापडणीस शिवडी विसमसं, जि. मुंबई हहर 
७६ ७६ श्रीमती श्वेता अशोक नागपुर सहाय्यक अधिक्षक (राजस्व शाखा), 
घोटकर जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपुर, जि. 
नागपुर 
७७ ७७ । श्री.अमोल प्रकाश येलमार पुणे नायब तहसीलदार (निवडणुक), तहसिल 
कार्यालय मावळ, जि. पुणे 
७८ ७८  । श्रीमती सायली हनुमंत अमरावती । नायब तहसीलदार (महसूल), तहसिल 
जाधव कार्यालय देऊळगावराजा, जि. बुलडाणा 
oe | ७९  । श्री. अनिकेत भगवानराव | छ. संभाजीनगर | नायब तहसीलदार, उपविभागीय 
पालेपवाड अधिकारी कार्यालय परभणी, जि. परभणी 
८०॥ ८० _ श्री. संदिप काशिनाथ | छ. संभाजीनगर | नायब तहसीलदार (महसूल-१), तहसील 
हाडगे कार्यालय उदगीर, जि. लातुर 
८१ ८१ _  श्री.निखील राजू पाटील अमरावती । नायब तहसीलदार (महसूल), तहसिल 
कार्यालय खामगाव, जि. बुलडाणा 
८२ ८२ श्री.बुध्दभुषण अर्जुनराव नागपुर नायब तहसीलदार (नियमित), तहसिल 
निकाळजे कार्यालय कुही, जि. नागपुर 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन आदेडा क्रमांकः सीपीटी-२०२४/प्र.क्र.३९/ई-९ 


अ. । सा.प्र.वि. अधिकाऱ्याचे नांव वाटप करण्यात पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र. | ने निश्चित आलेला 
केलेला महसूली विभाग 
ज्ये. क्र. 
63 ८३ | act सुजाता पंढरीनाथ |" कोकण-१ । निवासी नायब तहसीलदार, तहसिल 
वायाळ कार्यालय विक्रमगड, जि. पालघर 
८४ | ८४ _। श्रीमती ओसिन वासुदेव नागपुर नायब तहसीलदार (भूसुधार), 
मडकाम जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली, 
जि.गडचिरोली 
८५ ८५ श्री.दत्ता हरीभाऊ बोरसे कोकण-१ नायब तहसीलदार (महसूल), तहसिल 
कार्यालय जव्हार, जि. पालघर 


३. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ येथे नमूद दि.२६.०३.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये एकत्रित 
परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ मधील नायब तहसीलदार गट ब संवर्गातील परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांची 
संवर्गनिहाय सुधारित तात्पुरती परस्पर सेवाज्येष्ठता यादी निश्चित केलेली आहे. सदर ज्येष्ठता यादी तयार 
करतान खालील बाबी विचारात घेण्यात आलेल्या आहेत :- 

१) दोन वर्षाच्या प्रशिक्षण कालावधीत एकूण चार सत्रामध्ये घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांती प्राप्त होणाऱ्या 
१६०० गुणांचे २०० गुणांमध्ये रुपांतर करुन या परीक्षेत संबंधित अधिकाऱ्यांना मिळालेले गुण तसेच राज्यसेवा 
(मुख्य) परीक्षेमध्ये मिळालेले एकूण गुण याआधारे उपरोक्त सेवाज्येष्ठता यादी निश्चित करण्यात आलेले 
आहे. 

२) पदव्युत्तर पदवी कार्यक्रमांतर्गत सीपीटीपी ७ च्या उमेदवारांची सत्रनिहाय परीक्षा आयोजित 
करण्यात आलेली असून सत्रनिहाय परीक्षेमध्ये उमेदवारांना प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेमध्ये प्रथम संधीत मिळालेले 
गुण विचारात घेणेत आलेले आहेत. ज्या विषयास / सत्रास उमेदवार परीक्षेस अनुपस्थित राहिला आहे त्या 
विषयाचे / सत्राचे शुन्य गुण समजण्यात आळे आहेत. ज्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये उमेदवार अनुत्तीर्ण झाले आहे 
किंवा परीक्षेस अनुपस्थित राहिले आहे त्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये उमेदवाराने पुढील संधीत उत्तीर्ण होणे अनिवार्य 
आहे. तथापि पुढील संधीत उमेदवारास प्राप्त झालेले गुण ज्येष्ठतेसाठी विचारात घेतले जाणार नाहीत. 

3) प्रशिक्षणाच्या टप्प्यात अनुपस्थित राहिलेल्या उमेदवाराचे त्या टप्प्याचे शुन्य गुण समजण्यात 
आले असून प्रशिक्षणाच्या टप्प्यात अनुपस्थित राहिलेल्या उमेदवारांनी सदर अपूर्ण राहिलेले प्रशिक्षणाचे टप्पे 
पुढील तुकडीसोबत अर्हता गुणांसह पात्र (Qualify) होऊन पूर्ण करणे बंधनकारक राहिल अन्यथा त्यांचा 
परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्यात येणार नाही. उमेदवारांनी सदर अपूर्ण राहिलेला प्रशिक्षणाचा टप्पा 
पुढील तुकडीसोबत अर्हता गुणांसह पात्र (Qualify) केला तरी गैरहजेरीच्या कालावधीतील सदर टप्प्याचे 
मुल्यांकन शुन्य गुण राहील व अंतिम मुल्यमापनासाठी सदर टप्प्याचे गुण विचारात घेतले जाणार नाहीत. 

४ उपरोक्त उमेदवारांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासाठी या उमेदवारांनी प्रशिक्षणाचे 
सर्व टप्पे पर्ण करणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे या उमेदवारांचे प्रशिक्षण कालावधीत अपूर्ण राहिलेले टप्पे, 
त्यांनी परिविक्षा काळावधीत घेतलेल्या रजा याबाबतची माहिती संकलित करण्यात येत असून त्यांचा 
परिविक्षा कालावधी संपुष्टात आणण्यासंबंधीचे आदेश निर्गमित करण्यास काही कालावधी लागणार 
असल्यामुळे सुधारीत तात्पुरती परस्पर ज्येष्ठता यादी ही उमेदवारांनी परिविक्षा कालावधी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या अधीन राहणार आहे. 

४. सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीतील क्रमांकानुसार अधिकाऱ्यांना नियुक्तीसाठी विभागीय संवर्ग वाटप 
करण्यात येत आहे. ज्येष्ठता यादी अंतिम केल्यानंतर बदललेल्या स्थानानुसार संवर्ग वाटप बदलणार नाही. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः सीपीटी-२०२४/प्र.क्र.३९/ई-९ 

करण्याच्या अधीन असेल. 

६. उपरोक्त परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू होण्याकरिता आदेशाच्या 
दिनांकापासून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. सदर आदेश हेच HALAS आदेशा असून संबंधित 
विभागीय आयुक्त कार्यालयांनी नव्याने कार्यमुक्‍्ती आदेश निर्गमीत करण्याची आवश्‍यकता नाही. त्यामुळे 
इतर कोणत्याही आदेशाची वाट न पाहता उक्त प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
तात्काळ रुजू व्हावे. तथापि, ज्या प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांकडे आगामी विधानसभा-२०२४ च्या अनूषंगाने 
मतदार यादी पुनरिक्षण कार्यक्रमाशी संबंधित कामे सोपविण्यात आलेली असेल तर अशा अधिकाऱ्यांना 
मतदार यादी पुनरिक्षण कार्यक्रमाची कामे संपल्यानंतर कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही संबंधित विभागीय 
आयुक्तांनी करावी. 

७. संबंधित प्रशिक्षणार्थी अधिकारी पदस्थापनेच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबतचा 
अहवाल संबंधित विभागीय आयुक्‍त यांनी शासनास तात्काळ सादर करावा. 

८. संबंधित प्रशिक्षणार्थी अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयत्तेर सेवा आणि 
निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम १५ अन्वये 
विहित केलेल्या उक्त तरतुदीनुसार, पदग्रहण अवधी समाप्त होण्यापुर्वी पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
रुजू झाले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, त्यांचेविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची 
संबंधितांनी नोंद घ्यावी. सदर आदेशान्वये दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू न होणाऱ्या 
अधिकाऱ्याविरुध्द संबंधित विभागीय आयुक्त यांनी तात्काळ शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरु करावी तसा 
अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 

९. संबंधित अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. 
तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम - ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने सदर 
अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्वीकारू नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते सदर 
अधिकाऱ्याच्या मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. 

१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१२१७२७०१२४१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHRIKANT MADHUKAR MOHITE 


2.5.4.20=5b514d2c3257bba976c5a2de42be8a635bba691c05d1f65e 


shtt 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
S H RI KA N T FORESTS DEPARTMENT, 
d0ead155a190e90e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
M A D H U KA R MO H ITE serialNumber=5F 152866E6FC64E39CF88B9CB27AE0169A65B000039 
B269233C42B5B77F06B31, cn=SHRIKANT MADHUKAR MOHITE 
Date: 2024.07.12 17:42:02 +05'30' 
(श्रीकांत म. मोहिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 32 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन Bear क्रमांकः सीपीटी-२०२४/प्र.क्र.३९/ई-९ 


३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२ 


४. मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

५. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
६. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 

७. प्रधान महाळेखापाल, (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई. 

८. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

९. संबंधीत अधिकारी (विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत) 

१०. निवडनस्ती, कार्यासन ई-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


